सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद 
नियामक मंडळावरील ६ अशासकीय 
सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीआय- २०२०/प्र.क्र.४४ /का.२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०८ जुले, २०२०. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक:ःएसपीआय-२०१३/(प्र.क्र.८७/१३)/२८, दिनांक ३१.०८.२०१५. 
२) शासन निर्णय क्रमांकःएसएसबी-२०७६/७८९०/२८, दिनांक १३.०८.१९७६. 
३) मा. मुख्य सचिव कार्यालयाची दिनांक ०४.०१.२०२० रोजीची टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 


प्रत्येक प्रशासकीय विभागांतर्गत विविध कायदा/अधिनियम/नियमाद्वारे स्थापित केलेले शासकीय/ 
अशासकीय मंडळे व समित्या यावर नियुक्‍त केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन नव्याने मंडळे व समित्या 
पुनर्गठीत करण्याबाबत मा. मुख्य सचिव यांनी निर्देश दिले आहेत. 


शासन निर्णय:- 

माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या अधिनस्त सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद कार्यरत आहे. या 
संस्थेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी “ सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद नियामक मंडळाची” 
स्थापना दिनांक १३ ऑगस्ट, १९७६ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. सदर नियामक मंडळावर सैन्य 
दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात येते. सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद नियामक 
मंडळाची पुनर्रचना शासन निर्णय क्र.एसपीआय-२०१३/(प्र.क्र.८७/१३)२८, दिनांक ३१ ऑगस्ट,२०१५ अन्वये 
करण्यात आली आहे. सदर मंडळावर खालीलप्रमाणे ६ अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यांत आल्या होत्या. 
मा.मुख्य सचिवांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सदर नियुक्त्या या आदेशान्वये रद्द करण्यांत येत आहेत. 


अ.क्र. । पद अझासकोय सदस्याचे नांव नियुक्तीचा प्रवर्ग 

(१) (२) (३) (3) 
=a अध्यक्ष निवृत्त लेफ्टनंट जनरल विनायक गोपाळ पाटणकर | अशासकोय 

२ | सदस्य श्री. शशिकांत दामोदर सोहनी, निवृत्त मेजर जनरळ | अशासकोय 

३ | सदस्य श्री.विजय पांडुरंग पवार, निवृत्त मेजर जनरल अझ्ञासकीय 

४ | सदस्य श्री.शशिकांत गिरीधर पित्रे, निवृत्त मेजर जनरल अशासकीय 

५ । सदस्य श्री. भालचंद्र श्रीनिवास करपे, निवृत्त कमोडोर अझ्ञासकीय 

६ । सदस्य श्री.रविंद्र हेमचंद्र कर्वे, निवृत्त एअर कमोडोर अशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीआय- २०२०/प्र.क्र.४४/का.२८ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२००७०८१३३३५८३४०७ असा आहे. हा sear डिलीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Suresh 


 ou=General 
८08९400032, st=Maharashtra, 
£7 a85fbf010628981e82f8311a81 


(सु.म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा)महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबा/पुणे/कोकण/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 

. संचालक,सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,जिल्हा कोषागार कार्यालय,औरंगाबाद. 

. संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे-४११ ००१. 

. प्रधान सचिव व विशेष चौकशी अधिकारी (9) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 

१०. श्री. विनायक गोपाळ पाटणकर, निवृत्त जे.जनरल, विनायक आश्रम,७५९/१५, डेक्कन 
जिमखाना, पुणे-४११ ००४. 

११. श्री. शशिकांत दामोदर सोहनी, निवृत्ती मेजर जनरल, १७, बलंकार सोसायटी, रणदिप बंगला, 
कर्वेनगर, पुणे-४११ ००४. 

१२. श्री.विजय पांडुरंग पवार, निवृत्त मेजर जनरल,बी-१,१०५४, क्लोव्हर हाईटस, साळुंके 
विहारसमोर वानोवरी,पुणे-४०. 

१३. श्री.शशिकांत गिरीधर पित्रे, निवृत्त मेजर जनरल,७५, रक्षक सोसायटी, औंध कॅप पुणे-२७. 

१४. श्री. भालचंद्र श्रीनिवास करपे, निवृत्त कमोडोर, १-बी, श्रीपाद अपार्टमेंट,१९ चिंतामणी को. ऑप. 
हौ. सो.बर्वेनगर,पुणे-४११ ०५२. 

१५. श्री.रविंद्र हेमचंद्र कर्वे, निवृत्त एअर कमोडोर, प्लॉट नं.३४, आदर्शनगर हौ.सो.सातारा रोड, 
पुणे-४११ ०३७. 

१६.*स्टेशन कमांडर, औरंगाबाद, CIA हेडक्वार्टर, औरंगाबाद-४३१ ००२. 

१७. वित्त विभाग (व्यय-४,अर्थसंकल्प-१३),मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 

१८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मुंबई. 

१९. निवडनस्ती/का.२८ (दोन प्रती). 


Av AD 


mn 


won 


टिपः पत्राने 


पृष्ठ २ पैकी २ 


